पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. 


कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्‍यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७५/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक २० डिसेंबर, २०१८ 


मुअ(पुणे/का-२/रेशा/७१३२/२०१८. दि. ०३/११/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्‍यातील ४ ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची लांबी प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत प्रस्ताव सादर केलेला आहे. जिल्हा परिषद, कोल्हापूर च्या सर्वसाधारणसभेमध्ये सदर रस्ते 


दर्जोन्नत करण्याची मागणी केळेली आहे. 


सदर रस्ते दळणवळणाच्या तसेच वाहतूक सुरक्षित व जलद होण्याकरीता अत्यंत आवश्‍यक आहेत. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ, गावांची संख्या, लोकसंख्या व रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर यांची मागणी विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणुन दर्जोन्नत करण्याचे 


शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव तसेच जिल्हा 
परिषद कोल्हापूर यांची मागणी विचारात घेता कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील खालील 
ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ता म्हणून दर्जोत्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नाव समाविष्ट | साखळी क्रमांक| दर्जोन्नत | दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची| नंतरचा 
क्रमांक लांबी (कि.मी) | एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
ग्रामीण । (०/०० ते ४/३००) प्रमुख जिल 
| प्रमुख जिल्हा मार्ग-२३ ते आलास - areata मार्ग ४.३०० कि.मी. | १२.३३४ मार्ग 
-गुरूदत्त साखर कारखाना-टाकळी ते ३३ कि.मी. १०३ 
प्रमुख जिल्हा मार्ग -३८ ला मिळणारा रस्ता ग्रामीण (०/०० ते 8/00) 
मार्ग ४.०० कि.मी. 
४६ 
ग्रामीण | (०/०० ते १/७३२) 
मार्ग १.७३२ कि.मी. 
aS 
ग्रामीण । (१/६९८ ते ४/००) 
मार्ग २.३०२ कि.मी. 
७६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७५/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील 

प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२.३३४ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 

(१८०५.५५० + १२.३३४) म्हणजे १८१७.८८४ कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 

लांबीत १२.३३४ कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (४३७६.९३२ - १२.३३४) म्हणजे ४३६४.५९८ 

कि.मी. इतकी होईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२०१६३५४१५३१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 

p fa ५ h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db 

Vi n kr p ti | 5f8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 

ayakrao Patil ८ 
y Date: 2018.12.20 16:43:19 +05'30' 
ंत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७५/नियोजन-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


